केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान 
अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप 
अभियान (SMSP) ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम 
योजनेकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून निधी वितरण करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २४०१बी२६८) 

(राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष २४०१बी२७७) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२३ 

वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 

२) कृषि व पदुम विभाग नस्ती क्र.संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.९५/१-अ, 
शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान 
(SMSP) ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
मागणी क्र.एन-३, २४०१-पीक संवर्धन, (००) (७८९)-अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती 
घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (१९) कृषी उन्नती योजना-बियाणे लागवड उप अभियान (केंद्र हिस्सा Goran) 
(कार्यक्रम) (२४०१8२६८) या लेखाशिर्षाखाली रु.१२००.०० लाख, तर (०१) (२०) कृषी उन्नती योजना-बियाणे लावड 
उप अभियान (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (कार्यक्रम) (२४०१२७७) या लेखाशिर्षाखाली रु.४००.०० लाख इतका 
नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली 
महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून 
दिलेली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील कृषी व पदुम विभागाच्या नस्तीवर वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार 
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (SMSP) ग्राम 
बिजोत्पादन कार्यक्रम योजनेसाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता मुख्य HUNT २४०१ बी २६८ खाली रु..२१३.२५ 
लाख निधी त्यासमरुप मुख्य लेखाशीर्ष २४०१ बी २७७ राज्य fossa निधी रु. १४२.१६ तसेच सन २०२१-२२ 
मधील प्रलंबित राज्य शासनाचा हिस्सा रु. २७.८५ लाख असा सर्व मिळून एकूण रु.३८३.२६ लाख इतका निधी 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध 
करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले 
भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१/अर्थसंकल्प (विघयो) 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

4. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५४/व्यय-१४, 
दि.०१/०२/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१०१२४३२७१२२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
SISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
॥1872' 


PRASHANT 
PUNDLIK WAGH & Sox 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण SHAT SAAT A) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


OS 62 SSS aS 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


